RNINo . MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - १५ ] गुरुवार ते 

गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३० ते सप्टेंबर ५, २०१८ / भाद्र ८ - १४, शके १९ ४० 


[ पृष्ठ १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या -११/ नपा/ आरआर - ४७७- अ/ २०१८.-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम 
५१- अ, पोट - कलम (४) मधील तरतुदीअन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , अविनाश सुभेदार, जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर या प्रकटनाद्वारे असे प्रसिद्ध 
करतो की , कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षपदी त्यापुढे नमूद केलेल्या दिनांकास घेणेत आलेल्या पन्हाळा नगरपरिषदेच्या 
सर्वसाधारण सभेमध्ये संबंधित नगरसेवक हे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आल्याचे जाहीर करणेत आले आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नवनिर्वाचित उपाध्यक्षाचे नाव 


सर्वसाधारण सभा दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पन्हाळा नगरपरिषद 


पर्वतगोसावी सुरेखा रामानंद 


३१-७-२०१८ 


अविनाश सुभेदार , 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 


कोल्हापूर , १८ ऑगस्ट २०१८ . 


( १ ) 


एच -२८० , भाग एक - अ ( पु.वि.पु.) - १५ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI SANJAY BABURAO 
WAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON 
PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI SANJAY BABURAO WAICHAL . 


